प्रतिबंधक स्थानबध्दता अधिनियम 
स्थापन करण्यात आलेल्या सल्लागार 
मंडळाच्या सदस्यांना देय असलेल्या 
मानधनामध्ये वाढ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०५२३/प्र.क्र.१०५/विशा-३(अ) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०६ नोव्हेंबर, २०२३ 


१) शासन निर्णय ,गृह विभाग क्रमांक पीएसए-०२७९/११/विशेष-३,दि.२३.११.१९७९ 
२) शासन निर्णय ,गृह विभाग क्रमांक  पीएसए-२००१/प्र.क्र.२२/विशेष-३ 
(ब),दि.१८.०३.२००२ 

३) शासन शुध्दीपत्रक ,गृह विभाग क्रमांक एमआयएस-२००१/प्र.क्र.२२/विशेष-३ 
(ब),दि.०४.०२.२००३ 
शासन निर्णय ,गृह विभाग क्रमांक  संकीर्ण-२०१०/प्र.क्र.१०६/विशेष- 
३,दि.२७.११.२०११ 
प्रस्तावना:- 

विविध प्रतिबंधात्मक स्थानबध्दता कायद्यांतर्गत (MPDA Act, १९८१, COFEPOSA 
Act, १९७४, The Prevention Of Black Marketing And Maintenance Of Supplies Of 
Essential Commodities Act, १९८०, Prevention of Illicit Traffic In Narcotic Drugs 
and Psychotropic Substances Act, १९८८, National Security Act, १९८०) सह़लागार 
मंडळ स्थापन करण्यात आळे आहे. सल्लागार मंडळामध्ये मा. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिडा हे 
अध्यक्ष असून मा. उच्च न्यायालयातील २ निवृत्त न्यायाधिठा हे सदस्य आहेत. कॉफेपोसा अँक्ट 
(COFEPOSA Act १९७४, एमपीडीए अँक्ट (MPDA Act. १९८१) इत्यादी प्रतिबंधात्मक 
स्थानबध्दता कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांत विहित कालावधीत या प्रकरणांचा अभ्यास करुन 
त्यावर सल्लागार मंडळाकडून सुनावणी घेण्यात येते व त्याबाबत सल्लागार मंडळाच्या 
शिफारशी / अहवाल शासनास सादर करण्यात येतो. याकामी सल्लागार मंडळच्या सदस्यांचा 
उपरोक्त संदर्भ क्र.४ अन्वये मानधन प्रति प्रकरण रु १००० देण्यात येत असून त्यामध्ये वाढ 
करुन ते रु. २५००/- प्रति प्रकरण करण्याबाबत शासनाच्या विचाराधीन होता. 


व 


शासन निर्णय:- 

गृह विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या विविध प्रतिबंधक स्थानबध्दता अधिनियमांतर्गत 
स्थापन करण्यात आलेल्या मंडळाच्या सदस्यांना संदर्भाधिन क्र.४ येथील शासन निर्णयानुसार 
त्यांच्याकडे सुनावणीसाठी आलेल्या स्थानबध्दतेच्या प्रकरणी रू.१०००/-(प्रत्येकी) व 
स्थानबध्द सुनावणीसाठी उपस्थित न राहिल्यास रू.७५०/-(प्रत्येकी) मानधन देण्यात येत होते. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०५२३/प्र.क्र.१०५/विशा-३(अ) 


२. आता सहल्लागारा मंडळाच्या सदस्यांना सुनावणीसाठी आलेल्या स्थानबध्दतेच्या 
प्रकरणी देय असलेल्या मानधनाच्या रकक्‍्कमेमध्ये सुधारणा करण्यात येत असून खालील 
प्रमाणे सुधारीत मानधन देण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


अ.क्र बाब मानधनाची सुधारित रक्‍कम 
fae | स्थानबध्दता सुनावणीसाठी रू.२५००/-(प्रत्येकी) 

२ स्थानबध्दता सुनावणीसाठी उपस्थित नसेल तेव्हा कोणताही बदल नाही 

३. सुधारीत मानधन या आदेशाच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 


४. यावर होणार खर्च,मागणी क्र.बी-४,मुख्य लेखाशिर्ष-२०५२,सेक्रेटरिएट सर्वसाधारण 
सेवा ०९०-(००)(०३) सल्लागार मंडळ, उद्दिष्ट-२८ व्यवसायीक सेवा (२०५२ ०१९७ या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून त्या खालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.१८१/सेवा-६, दि.१७.०७.२०२३ व 
अनौ.सं.क्र.४५३/२०२३/व्यय-७, दि.२४.०८.२०२३ अन्वये दिलेल्या संमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०८१२१२५८४८२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAHUL VAY 
KULKARNI डं 
(राहुल कुलकर्णी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.न्यामुर्ती श्री.नेतीन जामदार ,अध्यक्ष ,कॉफेपोसा कायदा १९७४ व एम.पी.डी.ए. 
कायदा १९८१ व इत्यादी (पत्राने) 
२) मा.न्यामुर्ती श्री.आर.एम.सावंत(सेवानिवृत्त) व मा.न्यायमूर्ती श्री.पी.व्ही.हरदास (सेवानिवृत्त) 
, कॉफेपोसा कायदा १९७४ , एम.पी.डी.ए. कायदा १९८१ व इत्यादी (पत्राने) 


३) कार्यासन अधिकारी/एचडीओ-२,गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

४) कार्यासन अधिकारी/विझ्ा-३(ब), गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

५ कार्यासन अधिकारी/विझा-१०, गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

६) कार्यासन अधिकारी/(सेवा-६ व व्यय-७),मंत्रालय,मुंबई. 

७) प्रधान सचिव,(अ.व सु.) यांचे स्वीय सहायक,गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
८) सह सचिव/विश्ा-३(आ) यांचे स्वीय सहायक,गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
९) उप सचिव/बीयूडी-१ ,यांचे स्वीय सहायक,गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


१० महालेखापाल-१,(लेखा परिक्षा लेखा अ अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र,राज्य,मुंबई. 
११) निवड नस्ती/विजा-३(अ) 
पृष्ठ २ पैकी २ 


